उच्चश्रेणी लघुलेखक पदावरुन निवडश्रेणी लघुलेखक 
पदावर पदोन्नतीनंतर पदस्थापना देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : एएससी १५१८/प्र.क्र.८/१४-अ, 
खोली क्र. ५५७/५५९ (विस्तार), पाचवा मजला, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १८ जून, २०१८ 


संदर्भ :- समक्रमांकाचे दि.२९.५.२०१८ चे शासन Bead 


आदेडा 
संदर्भाधिन आदेशान्वये मंत्रालयीन विभागातील सन २०१७-१८ च्या निवडसूचीमधून उच्चश्रेणी 
लघुलेखकांना आदेशाच्या दिनांकापासून निवडश्रेणी लघुलेखक पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती 
देण्यात आलेली आहे. सदर आदेशातील अ.क्र.२ येथे नमूद श्री.हे.ना.धनु,उच्चश्रेणी लघुलेखकाच्या 
पदोन्नतीनंतरची पदस्थापनेबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील असे नमूद केले आहे. सबब, 
श्री.धनु, यांची त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ५ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या विभागात या आदेशाद्वारे पदस्थापना 
करण्यात येत आहे :- 


अ. क्र. | उच्चश्रेणी लघुलेखकाचे नांव | व्यक्तीचा | सध्याचा विभाग निवडश्रेणी लघुलेखक पदावर 
प्रवर्ग पदोन्नती नंतरचा विभाग 
az 2 3 PF ५ 
शिश श्री.हे.ना.धनु (मराठी) विमाप्र महसूल व वन विभाग महसूल व वन विभाग 
2. संदर्भाधिन आदेशातील अन्य अटी व शर्ती कायम राहतील. तसेच हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८०६१८१७१८०७८२०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
|, 0: 


: शा 

G वे] a n a n postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005051 
021798a5cled41ada8a72725a47b4f0, 


B h imrao G UL AV. stattumberssabt tb tecbdes77d7 1dee3b3133 
fefSdc2ad659e36017 3b682d6b6fccbBaect, 
cn=Gajanan Bhimrao Gurav 
Date: 2018.06.18 17:17:53 +05'30! 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संबंधित उच्चश्रेणी लघुलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


शासन आदेश क्रमांकः एएससी १५१८/प्र.क्र.८/१४-अ, दिनांक १८.०६.२०१८ 


प्रत, 

अ.मु.स./प्र.स./सचिव, संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग. 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई. 

महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवडनस्ती. 


०८ “७ :७ 28 


पृष्ठ २ पैकी २ 


